सन 2029-22 या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र 
राज्य कौशल्य विकास मंडळाचे पॅरामेडिकल 
गटातील अभ्यासक्रमाच्या नवीन/अधिकच्या 
तुकड्यांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर सुरु 
करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : व्हीओसी-२०२१/प्र.क्र.३२/कौडल्य-२, 
मंत्रालय विस्तार (खोली क्र.४३५, ४ था मजला, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २१ एप्रिळ, २०२२ 


वाचा- 

१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:व्हीओसी-२०१२/५९१/ 
प्र.क्र.२४५(क)/व्यशि-४, दि. १६ जानेवारी, २०१३ 

२ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दि.२० जानेवारी, २०२२ रोजी प्रसिद्ध झाळेला महाराष्ट्र 
राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ अधिनियम, २०२१ 

३) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग अधिसूचना क्र.व्हिओसी- 
२०२०/प्र.क्र.१११/कौशल्य-२, दि.२५ जानेवारी, २०२२ 

४) संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र 
क्र.मराकौविमं/का-१/मान्यता विभाग/२०२१-२२/२५२, दि. १६ फेब्रुवारी, २०२२ 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत 
औद्योगिककरणातील वाढ, बदलते तंत्रज्ञान, सामाजिक व आर्थिक बदल इत्यादींमुळे मंडळाच्या 
अभ्यासक्रमांत कालानुरुप सुधारणा तसेच वाढ करुन सद्यस्थितीत मंडळामार्फत विविध 
गटातील ६ महिने,१ वर्ष व २ वर्ष कालावधीचे अंशकालीन व पूर्णवेळ स्वरुपाचे असे अभ्यासक्रम 
राबविण्यांत येत आहेत.सदर अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी वर्तमानपत्रात जाहिरात देवून इच्छुक 
खाजगी संस्थांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. 


त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम 
सुरू करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या खाजगी संस्थांकडून प्राप्त अर्जाची संबंधित जिल्हयाच्या 
जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांचेमार्फत तपासणी व निरीक्षण करून मंडळाकडे 
पात्र संस्थेची शिफारस केली आहे. जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांचेकडून 
प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाची तपासणी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
मंडळामार्फत करून पात्र संस्थांची यादी शासन मान्यतेसाठी संदर्भाधीन क्र. ४ येथील पत्रान्वये 
सादर करण्यात आली आहेत. त्यानुसार सन २०२१-२२ पासून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ पॅरामेडीकळ गटातील अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या नवीन संस्था/ 
अधिकच्या तुकडयांना स्वयंअर्थसहाय्थित तत्त्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०२१/प्र.क्र.३२/कौडल्य-२ 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम राबविण्यास 
इच्छुक असलेल्या खाजगी शैक्षणिक संस्थांकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांची छाननी 
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत करून, त्यानुसार आवश्यक 
मानकांची पूर्तता करणाऱ्या संस्थेस महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
मंडळाचे पॅरामेडीकल गटातील अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मान्यता देण्याबाबतची शिफारस 
मंडळामार्फत करण्यात आली. त्या संस्थांचा तपशिल सोबतच्या प्रपत्र “अ” मध्ये सोबत 
जोडण्यात आला असून, सदर संस्थांना सन २०२१-२२ पासून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पॅरामेडीकल गटातील अभ्यासक्रम नवीन संस्थेत नवीन/अधिकच्या 
तुकडयांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर सुरु करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटी व शार्ती:- 


१. महाराष्ट्र राज्य कौडल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम राबविण्यास 
मान्यता देण्यात आलेल्या संस्थांना शासन, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ तसेच, संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
संबधित कार्यालये यांच्याकडून वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या आदेशाचे पालन करणे बंधंनकारक 
राहील. 

२. महाराष्ट्र राज्य कौडठल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम चालविणेसाठी 
संस्थांना, ज्या जागेत मान्यता देण्यात आलेली आहे त्याच जागेत विद्यार्थी प्रवेश करण्यात यावेत. 
तसेच त्याच जागेचा मान्यतेबाबत विचार करण्यात येईल, जर जागेत बदल आढळल्यास मान्यता 
रद्द करण्यात येईल. 


३. सदर संस्थेस अभ्यासक्रम चालविण्यासाठीची मान्यता ही संस्थेने जागेसंबंधी सादर 
केलेल्या दस्ताऐवजामधील एकूण क्षेत्रफळांचे आणि नकाझा मधील उपलब्ध जागेच्या आधारे 
देण्यात येत आहे. 


४. सदर संस्थेस महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम 
सुरु करण्यास स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता fest असली तरीही, भविष्यात कोणत्याही 
प्रकारचे अनुदान अथवा आर्थिक मदत देण्यात येणार नाही. तसेच, या अभ्यासक्रमाकरीता प्रवेशा 
घेतलेल्या विद्यार्थ्याना भारत सरकार मेंट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, तसेच शिक्षण शुल्क/परीक्षा शुल्क चा 
लाभ अनुज्ञेय असणार नाही. 


५. सदर अभ्यासक्रमांना स्वंयअर्थसहाय्यहित तत्वावर मान्यता देण्यात आल्यामुळे या 
अभ्यासक्रमासाठी संस्थेने नियुक्‍त केलेल्या सर्व कर्मचारी वर्गाची सेवा/वेतन व तद्अनुषंगीक बाबींची 
जबाबदारी सर्वस्वी संस्थेची राहील. याबाबत शासनाची कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०२१/प्र.क्र.३२/कौशल्य-२ 


६. सदर संस्थेस अर्ज केलेल्या प्राप्त नस्तीमधील / प्रस्तावामध्ये अभिलेख्यानुसार मान्यता 
प्रदान करण्यात आलेली आहे, त्यामध्ये भविष्यात काही विसंगती/ बेकायदेशीर आढळल्यास 
संबंधित संस्थेतेतील अभ्यासक्रमाची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात येईल आणि अशा दोषी 
संस्थांवर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल. 


७. *“स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता मिळालेले प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम” अज्ञा सूचना फलक 
संस्थांनी दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक राहील. सूचना फलकावर अभ्यासक्रमांच्या मंजूर 
तुकड्यांची संख्या व मंजूर प्रवेश क्षमता यांचा उल्लेख करण्यात यावा. संस्थेचे नाव मेडीकल/ 
इंजिनिअरींग/ पॉलीटेक्नीक/ आय.टी.आय. अथवा तत्सम नाव देण्यात येऊ नये आणि त्याऐवजी 
संस्थेच्या नावाच्या पुढे कौशल्य विकास संस्था असे नमूद करणे बंधनकारक आहे. संस्थानी अशा 
प्रकारे नावात बदल करून सादर न केल्यास अशा संस्थांचा मान्यतेसाठी विचार करण्यात येणार 
नाही. संस्थेने पायाभूत सुविधा व इतर बाबीची पुर्तता प्रस्ताव/ अर्ज सादर करतेवेळी त्यामध्ये संस्थेचे 
जुने नाव व सुधारीत नाव असे दोन्ही नावे नमूद करणे बंधनकारक राहील. 


८. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: व्हीओसी-२०१२/५९१/ 
प्र.क्र.२४५(क)/व्यशि-४, दि, १६ जानेवारी, २०१३ अन्वये आवश्‍यक ती अनामत रक्कम रोखीने 
चलनाद्वारे अथवा बॅक गॅरटीच्या स्वरुपात संबधीत संस्थेने भरणे आवश्‍यक राहील. 


९. मान्यता देण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाच्या अधिकच्या/नवीन तुकडयांची प्रवेशक्षमता प्रती 
तुकडी २५ इतकी राहील. 


१०. संस्थेने विद्यार्थी प्रवेश करणेची मान्यता मिळाल्याशिवाय विद्यार्थी प्रवेशा केल्यास, किंवा 
मंजुरी पेक्षा ज्यादा प्रवेशा केल्यास असे Wear ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. याकरीता संस्थेस 
“महाराष्ट्र राज्यात कृषि, wi व मत्स्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, उच्च तंत्र व व्यवसाय शिक्षण 
यांमधीळ अनधिकृत संस्था स्थापन करणे आणि अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम सुरु करणे (प्रतिबंध) 
अधिनियम, २०१३” लागू राहील. 


११. मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम मान्यता दिलेल्या शैक्षणिक वर्षात संस्थेने सुरू न केल्यास अथवा 
सदर अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत सतत ३ वर्ष मंजूर प्रवेशा क्षमतेच्या ५० टक्के पेक्षा कमी प्रवेशा 
झाल्यास सदर संस्थेची मान्यता आपोआप रद्द होईल. तद्नंतर संस्थेस सदर अभ्यासक्रम सुरू 
करण्यासाठी मान्यता प्रक्रिया नव्याने करणे आवशयक राहील. 

१२. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत राबविण्यात येत 
असलेल्या अभ्यासक्रमात शासनाने राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखडा (NSQF) नुसार बदल 
केल्यास त्याप्रमाणे अभ्यासक्रम राबविणे संस्थेवर बंधनकारक राहील. 


१३. पॅरामेडिकलळ गटातील अभ्यासक्रम राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेल्या संस्थांनी 
आवड्यक त्या ठिकाणी वैद्यकिय क्षेत्रातील संबंधित परिषद/मंडळाची मान्यता घेणे आवड्‌यक राहील. 


१४. पॅरामेडिकलच्या पदविका (Diploma) व प्रमाणपत्र (08०98) स्तरावरील अभ्यासक्रमांत 
प्रशिक्षण पूर्ण केलेले उमेदवार हे आरोग्य सहाय्यक म्हणुन काम करण्यास पात्र राहतील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०२१/प्र.क्र.३२/कौशल्य-२ 


१५. 


पॅरामेडिकलच्या पदविका (Diploma) व WAMTTA (Certificate) स्तरावरील अभ्यासक्रम हे 


वैद्यकिय अभ्यासक्रम नाहीत व उमेदवार कोणत्याही रुग्णास कोणतेही औषधे लिहून देण्यास 
(prescribe drugs) पात्र असणार नाहीत. 


१६. 


पॅरामेडिकलच्या पदविका (Diploma) J VAMTTA (Certificate) स्तरावरील अभ्यासक्रम पूर्ण 


केलेले उमेदवारांना “डॉक्टर (Doctor)” ही उपाधी (Title) लावण्यास मनाई राहील. 


१७. 


मान्यता दिलेल्या संस्थांनी व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत तसेच अभ्यासक्रमनिहाय 


प्रवेशित विद्यार्थी संख्या याबाबतची माहिती संचाळक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण मंडळ यांनी शासनास दोन महिन्यात सादर करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२२०४२११७३९०५७२०३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRADEEP SAHEBRAO 
SHIVTARE 


(प्रदीप सा. शिवतरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. मा. राज्यमंत्री कौडाल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे खाजगी सचिव, 


मंत्रालय, मुंबई. 


. मा. प्रधान सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक. 


४. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई-४००००१. 


. संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई -४०००५१. 
. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/ 


औरंगाबाद/ अमरावती/नागपूर (महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, 
मुंबई -५१ यांच्या मार्फत) 

संबंधीत जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी (महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई -४०००५१ यांच्या मार्फत). 


. संबंधित संस्था. ( महाराष्ट्र राज्य Greg, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, 


मुंबई -४०००५१ यांच्या मार्फत) 
निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


कौडल्य , रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र. व्हिओसी-२०२२/प्र.क्र.३२/कौडल्य-२, दि. 29 एप्रिल, 2022 सोबतचे प्रपत्र-अ 


शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी / FRM संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या 
अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


(अभ्यासक्रम गट - पॅरामेडीकल गट) 


प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन बेसिक ऐंक्यूप्रेशार Ws मसाज (फक्त अपंगांसाठी) (अर्धवेळ),कालावधी -सहा महिने 


पुणे पुणे टेक महिंद्रा फाउंडेशन स्मार्ट अकादमी हेल्थकेअर,बिल्डिंग बी,२-५ प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 
मजला उसबेरिया वेलफेरे सेटर अ.क्र.९३/९२/२--३,मुंढवा रोड,पुणे 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन हॉस्पिटल हाऊसकिपिंग (अर्धवेळ),कालावधी -सहा महिने 


केयु एम एस एस कौशल्य विकास संस्था मु.माळवाडी प्रथमच नविन अभ्यासक्रम 
पो.कहाटी.ता.बारामती जि.पुणे 


San सोशल ग्रुप संचलित जयहिंद कौशल्य विकास संस्था | प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 
भोसे चाकण शिक्रापूर ता.खेड,जि.पुणे 
अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन ,(पूर्णवेळ) कालावधी एक वर्ष 


औरंगाबाद उस्मानाबाद. सर्वोदय वेलफेअर सोसायटी, उस्मानाबाद व्दारा संचलित सर्वोदय प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 
पॅरामेडीकळ कौशल्य विकास संस्था, सिव्हील हॉस्पिटलच्या समोर, 
मारवडी गल्ली, उस्मानाबाद. 


प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 


माउुली प्रतिष्ठान लातूर व्दारा संचलित डॉ.विश्वेश्वरय्या Hered प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम ०१ 
विकास संस्था, लातूर 

cial 
शिव कौशल्य विकास संस्था,शिव कल्याणम ,समता प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम ०१ 
कॉलोनी,मळकापूर,अकोला 


भोसे चाकण शिक्रापूर ता.खेड,जि.पुणे 
कोहिनूर कॉलेज ऑफ पॅरामेडिकल सायन्स.तळ मजला,कोहिनूर प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 
एज्युकेशन HRA HR रोड,एलबीएस रोड पाठी, कुर्ला पश्चिम, 

मुंबई४ ०००७० 


San सोशल ग्रुप संचलित जयहिंद कौशल्य विकास संस्था | प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन नर्सिंग केअर,(पूर्णवेळ) कालावधी एक वर्ष 


नागपूर नागपूर स्मार्क परामेडिकल इन्स्टिट्यूट,रामटेक,प्लॉट ३७,राममालेश्वर नवीन अभ्यासक्रम 
वॉर्ड,नागपूर 


औरंगाबाद औरंगाबाद ग्रामोद्योग शिक्षण मंडळ,औरंगाबाद संचलित, MIT पॅरामेडिकल हेल्थ | प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम ० 
सायंन्स इन्स्टीटयुट, MIT कॅम्पस बिडबायपास रोड,औरंगाबाद. 
(| नाशिक नाशिक सिध्दी जनकल्याण वैद्यकीय शौक्षणीक संस्था ताहाराबाद,ता.सटाणा प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 
IV पुणे सोहम कौडल्य विकास संस्था, रेणूका आकती ,निसर्ग टुलिप,सर्व्हे प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम ०२ 
नं१८७/१/२ दत्तमंदिर रोड,वाकड पुणे 
oie _ ae 
अभ्यासक्रम ०१ 


San सोशल ग्रुप संचलित जयहिंद कौशल्य विकास संस्था | प्रथमच नवीन अभ्यास 
_ भोसे चाकण शिक्रापूर ता.खेड,जि.पुणे a | 
सहारा कौशल्य विकास संस्था ३३० सेक्टर नं.०२ समर्थ कॉलनी प्रथमच नवीन अभ्यार 


टेक महिंद्रा फाउंडेशन स्मार्ट अकादमी हेल्थकेअर,बिल्डिंग बी,२-५ प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 
मजला उसबेरिया वेलफेरे सेटर अ.क्र.९३/९२/२--३,मुंढवा रोड,पुणे 


प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 


आराधना स्किल प्रा.लि.२०गिरिराज हौसिंग सोसायटी,८१/अ१,बाणेर । प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 
रोड औध, पुणे ७ 


औरंगाबाद उस्मानाबाद सर्वोदय वेलफेअर सोसायटी, उस्मानाबाद व्दारा संचलित सर्वोदय प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 
पॅरामेडीकल कौशल्य विकास संस्था, सिव्हील हॉस्पिटलच्या समोर, 
मारवडी गल्ली, उस्मानाबाद. 

औरंगाबाद । उस्मानाबाद तुळजाइ परामेडीकल कौशल्य विकास संस्था, नळदुर्ग रोड 
बोरगावकर कॅम्पलेक्सचा पाठीमागे तुळजापुर जि. उस्मानाबाद 


औरंगाबाद औरंगाबाद ग्रामोद्योग शिक्षण मंडळ,औरंगाबाद संचलित, MIT पॅरामेडिकल हेल्थ 
सायंन्स इन्स्टीटयुट, MIT कॅम्पस बिडबायपास रोड,औरंगाबाद. 


कोल्हापूर श्री भैरवनाथ पॅरामेडिकल इन्स्टिटयूट कौडठल्य विकास संस्था, ५५९, 
कापज्लीनिपाणी रोडजवळ,कोल्हापूर 


नाशिक नाशिक गौतमी गौरवी फाऊंडेशन संचलित सह्याद्री इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ 
सायन्स व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, दुसरा मजला, कांदा बटाटा भवन, 
द्वारका, जि.नाशिक 

VIII मुंबइ उपनगर ।सबअर्बन कॉलेज ऑफ पॅरामेडिकल एज्युकेशन,पहिला प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 
= मजला,अविराहि ऑर्केड,लता हॉटेल समोर,कांदिवली (प),मुंबई- 

४०००६७. 

अमरावती पारस कौशल्य विकास संस्था, बाळापुर ता.बाळापुर जिल्हा अकोला 

पुणे कोल्हापूर सी.टी.जाधव कौशल्य विकास इन्स्टिटयूट, कूर, ता.भुदरगड, जुन्या संस्थेत नविन अभ्यासक्रम 


प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 


कोहिनूर कॉलेज ऑफ पॅरामेडिकल सायन्स.तळ मजला,कोहिनूर प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम ०१ 
एज्युकेशन HRA, HG रोड,एलबीएस रोड पाठी, कुर्ला पश्चिम, 
मुंबई४ ०००७० 


अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१२३१ 
. gl 
आराधना स्किल प्रा.लि.२०गिरिराज हौसिंग सोसायटी,८१/अ१,बाणेर । प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम ०२ 
रोड औध, पुणे ८ 
०१ 
१ 


ग्रामोद्योग शिक्षण मंडळ,औरंगाबाद संचलित, MIT पॅरामेडिकल हेल्थ | प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम ०१ 

सायंन्स इन्स्टीटयुट, MIT कॅम्पस बिडबायपास रोड,औरंगाबाद. शता 
कोहिनूर कॉलेज ऑफ पॅरामेडिकल सायन्स.तळ मजला,कोहिनूर प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 

एज्युकेशन HRA, HRA रोड,एलबीएस रोड पाठी, कुर्ला पश्चिम, 

मुंबई४ ०००७० 

टेक महिंद्रा फाउंडेशन स्मार्ट अकादमी हेल्थकेअर,बिल्डिंग बी,२-५ प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम ० 

मजला उसबेरिया वेलफेरे सेटर अ.क्र.९३/९२/२--३,मुंढवा रोड,पुणे | 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी. इन जनरल ART अँण्ड मिडवायफरी असिस्टंट,(पूर्णवेळ) कालावधी एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१२३७ 


औरंगाबाद | औरंगाबाद जयभगवती शिक्षण प्रसारक मंडळ,औरंगाबाद संचलित, STA जुन्या संस्थेत नविन अभ्यासक्रम 
कौडल्य विकास संस्था,गट.न.२११ इंडियन ऑईल पेट्रोल 
पंपजवळ,सांवंगी हर्सुल,औरंगाबाद. 


कोल्हापूर जयसिगराव नानासाहेब गायकवाड Hated विकास ; थमच अभ्यासक्रम ० 
पुणे कोल्हापूर जयसिगराव नानासाहेब गायकवाड कौशल्य विकास संस्था प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम १ 
मु.पो.आकु्ले, ता.शाहूवाडी, जि.कोल्हापूर 


नाशिक नाशिक गौतमी गौरवी फाऊंडेशन संचलित सह्याद्री इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 
सायन्स व्होकेडानल ट्रेनिंग सेंटर, दुसरा मजला, कांदा बटाटा भवन, 
द्वारका, जि.नाशिक 


प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 


नाशिक नाशिक मालेगांव lated विकास संस्था,गिळलानकर नगर,कॉलेज रोड, प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 
मालेगांव 


नाशिक नाशिक नाशिक पॅरामेडीकळ कॉलेज नाशिक जि.नाशिक प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 


VII नाशिक नाशिक साई पॅरामेडिकळ कॉलेज Hee विकास संस्था,कळवण,सब CA | जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु 
रोड,नाशिक 


vill कोल्हापूर केशरीनंदन व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, कळे, ता.पन्हाळा, जि.कोल्हापूर | जुन्या संस्थेत नविन अभ्यासक्रम  |०२ 
मुंबइ पालघर के.आर सांवत इन्स्टिट्यूट ऑफ पॅरामेडीकल स्कोल डेव्लपमेट प्लॉट | प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 
नं. ८६ तुकाराम चौक नालासोपारा जिल्हा पालघर 
केयु एम एस एस कौशल्य विकास संस्था मु.माळवाडी प्रथमच नविन अभ्यासक्रम 
पो.कहाटी.ता.बारामती जि.पुणे 


सबअर्बन कॉलेज ऑफ पॅरामेडिकल एज्युकेशन,पहिला प्रथमच नविन अभ्यासक्रम 
मजला,अविराहि ऑर्केड,लता हॉटेल समोर,कांदिवली (प),मुंबई- 
४०००६७. 


अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा इन मेडिकल लॅब टेक्निशियन ,(पूर्णवेळ) कालावधी दोन वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१४०४ 


नागपूर नागपूर स्मार्क परामेडिकल इन्स्टिट्यूट,रामटेक,प्लॉट ३७,राममालेश्वर नवीन अभ्यासक्रम 
वॉर्ड,नागपूर 
areal पॅरामेडिकल कौशल्य विकास संस्था,वडकी ता.हवेली जि.पुणे | प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम ०१ 


अमरावती अकोला अमरीन उदू मार्येनोरीटी कौशल्य विकास संस्था,अमरीन उदू प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 
मार्यॅनोरीटी एज्युकेशन सोसायटी अकोला पहिला मजला ,अमरीन 
कॉलेज ऑफ पॅरामेडिकल सायन्स अकोट रोड,मॅकोरो टॉवर अकोट 
फैल अकोला, 


औरंगाबाद | उस्मानाबाद तुळजाई पॅरामेडीकल कौडशल्य विकास संस्था, नळदुर्ग रोड प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 
बोरगावकर कॅम्पलेक्सचा पाठीमागे तुळजापुर जि. उस्मानाबाद 


औरंगाबाद सर्वोदय वेलफेअर सोसायटी, उस्मानाबाद व्दारा संचलित सर्वोदय 
पॅरामेडीकल कौशल्य विकास संस्था, सिव्हील हॉस्पिटलच्या समोर, 
मारवडी गल्ली, उस्मानाबाद. 
जयभगवती शिक्षण प्रसारक मंडळ,औरंगाबाद संचलित, अपेक्स 
कौशल्य विकास संस्था,गट.न.२११ इंडियन ऑईल पेट्रोल 


vl औरंगाबाद औरंगाबाद 
पंपजवळ,सांवंगी हर्सुल,औरंगाबाद. 
VII औरंगाबाद औरंगाबाद राष्ट्रीय चॅरिटेबल ट्रस्ट औरंगाबाद. संचलीत , सुरेश (दादा) पाटील 
कौशल्य विकास संस्था गट नं. १४ मौजे हतनुर ता. कन्नड औरंगाबाद. 
Sore 


उस्मानाबाद. 


श्री भैरवनाथ पॅरामेडिकल इन्स्टिटयूट कौडठल्य विकास संस्था, ५५९, 
कापज्लीनिपाणी रोडजवळ,कोल्हापूर 


प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 


प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 


प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 


जय हनुमान बहु. सेवाभावी संस्था संचलित तुळजाभवानी कौशल्य 
विकास संस्था वांजोळा ता. मंठ जिल्हा जालना 

सरोजिनी इन्स्टिट्यूट राष्ट्रभाषा भाषा भवन,सवौदय कॉलनी वीर 
सावरकर मार्ग,न्यूसिटी हायस्कूलशेजारी,धुळे 


Ix औरंगाबाद जालना 


x धुळे 
ग्लोबल पॅरामेडीकल स्कील डेव्हलपमेट सेटर उबैद कॉलनी , 


xl औरंगाबाद नांदेड 
मालटेकडी रोड,जिल्हा नांदेड 


XIl औरंगाबाद नांदेड जिवनज्योत सामाजिक संस्था आल्टी तांडा हदगांव संचलित ईश्वर 
कौशल्य विकास संस्था, किनवट रोड भोकर ता. भोकर जि. नांदेड 


>॥ औरंगाबाद नांदेड ज्ञानज्योत प्रतिष्ठान, शोभानगर, नांदेड संचलित ज्ञानज्योती कौशल्य 
reed विकास संस्था जवाहरनगर, FAT ता. जि. नांदेड 

नाशिक 
नाशिक 


नाशिक 
नाशिक 


XVI 


साई चैतन्य पॅरामेडीकल कॉलेजकौडल्य विकास संस्था,मोची 
कोर्नेर,कँैम्प रोड,मालेगांव जि.नाशिक 


औरंगाबाद । परभणी विठठला alates विकास संस्था लोणी (बु) ता. पाथारी जिल्हा 
परभणी 


नवीन अभ्यासक्रम 
ह ; 


शि 
प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 


जुन्या संस्थेत नविन अभ्यासक्रम 


| —— : 

के.बी.एच ट्रस्ट व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर,माळेगाव जि.नाशिक प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम ०१ 
नाशिक परामेडीकल कॉलेज नाशिक जि.नाशिक प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम = 
_ _ ; 

अभ्यासक्रम 


प्र नवीन अभ्यास 


प्रथमच नवीन अभ्यार 


०१ 
०१ 
०१ 
०१ 
०१ 
०१ 
०१ 
०१ 
०२ 
०१ 


areal पॅरामेडिकळल कौडाल्य विकास संस्था माळेगांव ,ता.बारामती प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 
जि.पुणे 


औरंगाबाद | लातुर मैत्री फौडेशन लातूर अंतर्गत निळकंठेश्वर कौशल्य विकास संस्था प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 
भातांगळी ता.जि.लातूर 


औरंगाबाद | लातुर समर्थ पेरामेडीकल कौशल्य विकास संस्था, उदगीर जि.लातुर तुकडीवाढ 


औरंगाबाद | लातुर माउुली प्रतिष्ठान लातूर व्दारा संचलित डा.विश्वेश्वरय्या Praca प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 
विकास संस्था, लातूर 


औरंगाबाद | लातुर मॉडन टेक्निकल अंड पॅरामेडिकल कौशल्य विकास संस्था,उदगीर जुन्या संस्थेत नविन अभ्यासक्रम ०१ 
लातुर 


स्व are aS HRS लातूर a 


xxv । पुणे सोलापुर श्री पॅरामेडीकल इन्स्टिट्यूट, ९पी, पुर्व सरस्वती नगर, प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 
एस.के.बिराजदार शाळेजवळ, ]ोळगी, सोलापुर. 


>9१॥ । अमरावती अकोला आधार कौडल्य विकास केंद्र,अकोला ,आधार हॉस्पिटल प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम ० 
परिसर,हॉटेल विनस मागे,नवीन बस स्टॅण्ड जवळ,रुक्मिणी 
नगर,अकोला 
XXVIL । अमरावती अकोला स्व.नानासाहेब मोहोड परामेडिकल कौशल्य विकास संस्था,श्रीराम प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 
Se ee औभ्र्रजी 1 
XXIX कोल्हापूर के.व्ही.डी.गायकवाड कौडल्य विकास संस्था, न्यू महाद्वारा रोड प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 
पुणे कोल्हापूर वेष्णवी कौशल्य विकास संस्था हॉटेल प्रसाद शेजारी, सुमेरु हाईटस, | प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 


नागपूर गोंदिया वाघमारे बहु संस्था व्दारा नायरा Plated विकास संस्था,गोरेगांव,जि | प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 
मुंबइ पालघर के.आर सांवत इन्स्टिट्यूट ऑफ पॅरामेडीकल thls डेव्लपमेट प्लॉट | प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 
क नं. ८६ तुकाराम चौक नालासोपारा जिल्हा पालघर 


प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 


११५७११६०, नेवाळे वस्ती,चिखली पुणे 
टेक महिंद्रा फाउंडेशन स्मार्ट अकादमी हेल्थकेअर,बिल्डिंग बी,२-५ प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 
मजला उसबेरिया वेलफेरे सेटर अ.क्र.९३/९२/२--३,मुंढवा रोड,पुणे 


XXXIV} नागपूर भंडारा भंडारा RASH Het विकास संस्था,युनियन बँकेच्या जुन्या संस्थेत नविन अभ्यासक्रम ०२ 
मागे,राजीव गांधी चौक,भंडारा 


अमरावती वाशीम आर्यावर्त कौशल्य विकास संस्था,मु.पाचाम्बा प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 
,पो,शैळू(खडसे)ता.रिसोड,जिल्हा -वाशीम 


| XXXVI ज्ञान दीप कोड़ाल्य विकास संस्था ,धुळदेव (फलटण),सातारा जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम ०२ 


सातारा 
Lea सातारा यशवंत डीएमएलटी व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कराड,जिल्हा सातारा तुकडी वाढ 
सातारा 


पुणे शिक्षण महर्षी दादा साहेब मोकाशी कौशल्य विकास संस्था,दादा प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम ०१ 
साहेब मोकाशी शैक्षणिक संकुल ,जानाई मंदिरा जवळ,कराड, विटा 
रोड,राजमाची ,ता कराड,सातारा 
अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन अँक्युपंक्‍्चर ,(अर्धवेळ),कालावधी सहा महिने अभ्यासक्रम संकेतांक - २०११३८ 
१ 


कोल्हापूर गोसृष्टी पंचगाव्य चिकित्सा व सेंद्रिय शेती प्रशिक्षण कौशल्य विकास जुन्या संस्थेत नविन अभ्यासक्रम ० 
संस्था, कोडोली, ता.पन्हाळा, जि.कोल्हापूर 
अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन हेल्थ सॅनिटायझेशन ऑफिसर्स (SO), (aldo), preva सहा महिने 


एम.डी.लोणारी सोशल ग्रुप संचलित जयहिंद कौशल्य विकास संस्था | प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम ०१ 
भोसे चाकण शिक्रापूर ता.खेड,जि.पुणे 
अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन व्हेटरीनरी टेक्नीशियन, (अर्धवेळ),कालवधी एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१२१६ 


पुणे पुणे सोहम कौशल्य विकास संस्था, रेणूका आकती ,निसर्ग टुलिप,सव्हे प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम ०३ 
नं१८७/१/२ दत्तमंदिर रोड,वाकड पुणे 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन पॅथॉलॉजी टेक्निशियन ,(पूर्णवेळ) कालावधी एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१२३० 
०१ 


औरंगाबाद औरंगाबाद ग्रामोद्योग शिक्षण मंडळ,औरंगाबाद संचलित, MIT पॅरामेडिकल हेल्थ | प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 
सायंन्स इन्स्टीटयुट, MIT कॅम्पस बिडबायपास रोड,औरंगाबाद. 
| नाशिक नाशिक सिध्दी जनकल्याण वैद्यकीय शैक्षणीक संस्था ताहाराबाद,ता.सटाणा प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 


मुंबई उपनगर OMAR कॉलेज ऑफ पॅरामेडिकल सायन्स.तळ मजला,कोहिनूर प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 
एज्युकेशन HRA PRG रोड,एलबीएस रोड पाठी, कुर्ला पश्चिम, 
मुंबई४ ०००७० 


अभ्यासक्रमाचे नाव - एंडव्हान्स डिप्लोमा इन नॅचरल हिलींग, (अर्धवेळ),कालवधी एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१२३३ 
पुणे पुणे चैतन्य नाद स्पर्श कौशल्य विकास संस्था ,गट नं ४५४/१ पहिला प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम ०१ 

मजला ,फोनिक्स बिल्डिंग, खांदेशनगर,ता हवेली.जि.पुणे 
अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा इन फिजोओथेरपीस्ट (पूर्णवेळ) कालावधी दोन वर्षे अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१४१० 
औरंगाबाद औरंगाबाद राष्ट्रीय चॅरिटेबल ट्रस्ट औरंगाबाद. संचलीत , सुरेश (दादा ) पाटील प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम ०१ 

कौशल्य विकास संस्था गट नं. १४ मौजे हतनुर ता. कन्नड औरंगाबाद. 
नासिक सरोजिनी इन्स्टिट्यूट राष्ट्रभाषा भाषा भवन,सर्वोदय कॉलनी वीर नवीन अभ्यासक्रम ०१ 

सावरकर मार्ग,न्यूसिटी हायस्कूलशेजारी,धुळे 


अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१४१९ 


औरंगाबाद नांदेड जिवनज्योत सामाजिकसंस्था आल्टी तांडा हदगांव संचलित ईश्वर प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम ०१ 
कौशल्य विकास संस्था, किनवट रोड भोकर ता. भोकर जि. नांदेड 


अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा कोर्स इन Vaya सायन्स (पूर्णवेळ) कालावधी दोन वर्ष 


अमरावती अमरावती विदर्भ Tah अंड मेडीकल कौशल्य विकास संस्था केशवानंद नगर जुन्या संस्थेत नविन अभ्यासक्रम ०१ 
परतवाडा ता.अचलपूर जि.अमरावती. 


अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा इन डायलेसिस टेक्नोलॉजी ,(पूर्णवेळ) कालावधी दोन वर्ष 


औरंगाबाद | औरंगाबाद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वैद्यकिय प्रतिष्ठाण,औरंगाबाद संचलीत जुन्या संस्थेत नविन अभ्यासक्रम ०१ 
डॉ.हेडगेवार रुग्णालय, व्होकेडानल ट्रेनिंग सेंटर,३ रा मजला 
डॉ.हेडगेवार रुग्णालय गारखेडा,औरंगाबाद. 
औरंगाबाद =| नांदेड ग्लोबल पॅरामेडीकल स्कील डेव्हलपर्मेट सेटर Bde कॉलनी , जुन्या संस्थेत नविन अभ्यासक्रम ०१ 
नाशिक नाशिक सुपरटेक नर्सिंग कॉलेज अड पॅरामेडिकल इन्स्टिट्यूट,,सोयगांव प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम ०१ 


